पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत बदल करण्याबाबत. 
प्रबंधक/ सहायक संचालक (अतांत्रिक)/ सहायक 
सचिव (अतांत्रिक), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक व 
प्रशासकीय सेवा, गट -ब (राजपत्रित). 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन Sea क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ:- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन आदेश समक्रमांक, दि. २०.०९.२०२२. 
शासन आदेठा:- 


तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाळील विविध संस्था/ कार्यालयांमध्ये अधीक्षक, गट- ब 
(अराजपत्रित) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना संदर्भाधीन आदेशान्वये प्रंधक/ सहायक संचालक 
(अतांत्रिको/ सहायक सचिव (अतांत्रिक), गट -ब (राजपत्रित) या पदावर पदोन्नती देण्यात आळी आहे. सदर 
आदेशातील खाली नमूद अधिकाऱ्यांच्या स्तंभ क्र. ४ येथील पदस्थापनेमध्ये त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार बदल 
करण्यात येत असून त्यांची सुधारित पदस्थापना स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहील. 


अ अधिकाऱ्याचे नाव वाटप केलेला यापूर्वी दिलेली पदस्थापना सुधारीत पदस्थापना 
क्र महसूल विभाग 
१ | २ ३ a ॑..._. _ | ५ 
ie श्री.जगदीश लक्ष्मण नागपूर प्रबंधक, शासकोय तंत्रनिकेतन, | प्रबंधक, शासकीय तंत्रनिकेतन,नागपूर 
माथुरकर गडचिरोली (रिक्‍त पदी) 
२ | श्री.संजय अंबादास गुर्जर अमरावती प्रबंधक, शासकोय तंत्रनिकेतन, प्रबंधक, शासकीय अभियांत्रिकी 
खामगाव महाविद्यालय, अमरावती 
(रिक्‍त पदी) 


२. सदर आदेशा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून Sad अधिकारी यांनी सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे. संबंधित प्राचार्यांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१६१६३९३७३३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER LAXMAN 
DHERE 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.(१८/२२)/तांशि -१ 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर/अमरावती. 
४. संबंधित प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन/ शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय. (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत). 
५. संबंधित प्रबंधक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -२,नागपूर. 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालक,तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत). 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती/(तांशि-१). 


one GS © 


पृष्ठ २ पैकी 2 


